संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांना प्रादेशिक विभाग प्रमुख 
म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/ प्र.क्र.१८८ /पोल-१०, 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१ बिल्डींग, 
३० वा मजला, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
तारीख: ०६ मार्च,२०१४ 


वाचा :- संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक : आस्था/१/ ५८/२०१२, 
दिनांक ०७.०१.२०१३ चे पत्र. 


शासन निर्णय :- संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्रादेशिक विभाग 
प्रमुख म्हणून या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात येत आहे. 

२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम,१९७९ च्या जोडपत्रातील अनुसूचीमध्ये त्यांचा 
समावेश करण्याची कार्यवाही आवश्‍यकतेनुसार सदर यादी अद्ययावत करतांना सामान्य प्रशासन 
विभागाकडून करण्यात येईल. 

३.सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३०६१२२८१२७९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


a Digitally signed by Ajinkya 
A | n k a Vasant Bagade 
J y DN: CN = Ajinkya Vasant 
Bagade, C = IN, S= 
Vasa nt Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Home 
Date: 2014.03.14 12:03:17 


Bag ad e +05'30' 


(अजिंक्य बगाडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांक: डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.१८८/पोळल-१० 


२. महालेखापाल-१/२,( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
३. वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

४. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-११), मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व उपसंचालक, उप विभागीय परिक्षेत्र कार्यालय 

६. सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता. 

७. निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


